मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदळी करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-११२४/प्र.क्र.११/प्रशा-२ (१४ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ११ मार्च, २०२४ 


शासन आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४ व ४ (4) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातील कक्ष अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ | कक्ष अधिकाऱ्य सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. | श्रीमती नांव 

| a | २ 3 1 J ५ 

१) श्री | देवेद्र ह.चंदेल अल्पसंख्याक विकास विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 


(राजशिष्टाचार-विमानतळ नियंत्रण कक्ष) 
2) श्री | संतोष पां.गवाणकर | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक । सामान्य प्रशासन विभाग 
संरक्षण विभाग (राजशिष्टाचार-विमानतळ नियंत्रण कक्ष) 


२. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांना दिनांक ११.०३.२०२४ (FA) पासून रकाना क्र.४ येथील नमूद विभागातून 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 

३. सदर आदेश हेच कार्यमुक्‍्ततेचे आदेशा असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेशा निर्गमित करण्याची 
आव्यकता नाही. 

४. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या 
दबाव आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 

५. संबंधित विभागाने सदर कक्ष अधिकारी विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभाग/ 
कार्यासन-प्रशा-२ (१४ब) यांना सादर करावी. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१११७१०४१४१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
V | N AYA K One cOVEMWENT OF AAAI -GENERAL ADMINISTRATION 


2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 1 défa6ffel 2c2ad5c6 
७5०23, postalCode=400032, st=M 


serialNumber=174004518DCF8ACA2F592B0E3DB67D5 19F7D7899F46BEBFB7A9 
97070682C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 


2024.03.11 17:20:03 +05'30' 


(fat. बा. माने) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.देवेंद्र ह.चंदेल, कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
श्री.संतोष पां.गवाणकर, कक्ष अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
...(संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


शासन Sea क्रमांकः कअनि-११२४/प्र.क्र.११/प्रशा-२ (१४ब) 


प्रत, 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग व अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, अल्पसंख्याक विकास विभाग व अन्न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी ayaa 
रोड, मुंबई-४००००१ 

आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत), 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवड नस्ती/प्रशा-२(१४ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


